ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकारी, 
विस्तार अधिकारी (पंचायत) या गट-क 
पदांचे सेवाप्रवेश नियम सुधारणा करणे 
करीता अभ्यास गट स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सेवाप्र-३५१६/प्र.क्र.८५/आस्था-७ 
बांधकाम भवन, मर्झडबान पथ, २५, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २ मार्च, २०२२ 


झासन निर्णय:- 


ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांच्या सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा 


करण्याबाबत शिफारस करण्यासाठी श्री. PRAT भाळेराव, उपायुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त 


कार्यालय, कोकण यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे अभ्यासगट स्थापन करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकारी नाव पदनाम पद 
ci श्री. PR भालेराव | उपायुक्त (विकास), विभागीय आयुक्त | अध्यक्ष 

कार्यालय, कोकण 
श्री.भारत शोंडगे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.,पुणे | सदस्य 
श्री.का.गो.वळवी उप सचिव (जिल्हा परिषद आस्थापना), ग्राम | सदस्य 
विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४ श्री. सुनिल भोकरे । उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सामान्य | सदस्य 
प्रशासन), जि.प., औरंगाबाद 
५ श्री. रविद्र परदेशी ।उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सामान्य | सदस्य 
प्रशासन), जि.प., नाशिक सचिव 


२. उपरोक्त अभ्यासगट/समितीच्या अध्यक्षांना आवश्‍यकतेनुसार विभागीय/जिल्हास्तरावरील 


क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकारी यांना बैठकीस आमंत्रित करता येईल. ग्राम विकास अधिकारी व 


विस्तार अधिकारी यांच्या सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणेसाठी समिती तपासणी व अभ्यास 


करून दोन महिन्यांच्या मुदतीमध्ये शासनास अहवाल सादर करील. 


शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-३५१६/प्र.क्र.८५/आस्था-७ 


3. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०२१०४६११५४२० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१०) 
११) 
१२) 
१३) 
१४) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ea 


GONYA 
VALVI 


का.गो.वळवी 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री. PRET भालेराव, उपायुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण 

श्री. भारत शेंडगे, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.,पुणे 

श्री. सुनिल भोकरे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सामान्य प्रशासन), जि.प., 
औरंगाबाद 

श्री. रविंद्र परदेशी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सामान्य प्रशासन), जि.प., नाशिक 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा.मंत्री ( ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

सर्व उपायुक्‍त (विकास/आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालये 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व सह/उप सचिव, अवर सचिव, कार्यासन अधिकारी, ग्रामविकास विभाग 
अपर मुख्य सचिव (ग्राम विकास) यांचे स्वीय सहायक 

माहिती तंत्रज्ञान कक्ष (ग्रा.वि.वि), बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 


१५) आपले सरकार कक्ष (ग्रा.वि.वि), बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 


१६) 


निवडस्ती, कार्यासन आस्था -७ 


शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-३५१६/प्र.क्र.८५/आस्था-७ 


